सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३६ ] 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २२३८ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२२६६ 


औ . भाग १ - ३६ 


१ 


अनुक्रमणिका 


NOTIFICATION 


Law and Judiciary Department 
Hutatma Rajguru Chowk , 
Madam Cama Road , Mantralaya , 

Mumbai - 400032 

- 


पृष्ठे 

२२३७ 
ते 

२२३८ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


Dated : 12 August , 2022 . 

NO . SPP – 2022 / U.O.R.37 / D- XIV : - In exercise of 
the powers conferred by sub section ( 8 ) of the section 24 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. Il of 1974 ) , 
the Government of Maharashtra hereby appoints 
Adv . RajendraKarande as " Special Public Prosecutor " for 
conducting the R.C.C. No. 106 / 2017 pending before the 
Hon'ble Chief Judicial Magistrate , Ahmednagar , which is 
arising out of C.R.No. 177/2015 registered at Shrirampur Police 
Station , Dist . Ahmednagar in the matter of M / S . Mukesh 
Traders holding TIN- URD . 


२२३७ 


[ पृष्ठे - ३२ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ५ ९ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ६० 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


2. The fees of Adv . Rajendra Karande , Special Public 
Prosecutor shall be paid by Finance Department as per the 
fee schedule agreed by Finance Department and approved 
by this department . 


3. His appointment is strictly subject to the conditions 
of service laid down in the Maharashtra Law Officers 
( Appointment . Conditions of Service and Remuneration ) . 
Rules 1984 . 


4. The Government reserves the right to revoke / modify / 
annul the order without assigning any reasons . 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


Vaishali P. Borude , 

Section Officer , Law & Judiciary Department . 


२२३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


NOTIFICATION 


Law and Judiciary Department , 


HutatmaRajguruChowk , 

Madam Cama Road , 

Mantralaya , Mumbai - 400032 

Date : 22nd August , 2022 


NO.SPP.1422 / 186 / C.R.11 / D - XIV : In 
exercise of the powers conferred by sub section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No.ll 
of 1974 ) , the Government of Maharashtra hereby appoints 
Adv . Shri . Shaikh Hakkani Mohammad Hussain as “ Special 
Public Prosecutor “ for conducting the case bearing no 755 / 
2019 pending before Sessions Court , Aurangabad which is 
arising out of C.R.No.251 / 2019 registered Bidkin Police Station 
, Aurangabad 


2. His appointment is strictly subject to the conditions 
of service laid down in the Maharashtra Law Officers 
( Appointment , Condition Of Service and Remuneration ) 
Rules 1984 


3. Lump sum fees of Rs.25,000 / - ( Rupees Twenty 
Five Thousand Only ) as quoted by Adv . Shri . Shaikh Hakkani 
Mohammad Hussain has been already deposited by the 
applicant Smt . Parveen Rauf Shaikh to the Government , vide 
R.B.I. Challan No. 4980 dated 22.08.2022 . The amount will be 
paid to Adv . Shri . Shaikh Hakkani Mohammad Hussain after 
completion of the case . 


4. The Government reserves the right to revoke / 
modify / annul the order without assigning any reasons . 
By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


( Vaishali P. Borude ) , 
Section Officer Law and Judiciary Department . 


भाग १ - पुरवणी 

संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , 
पदोन्नती इत्यादी 


वाचले : 


३ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था हिंगोली यांजकडून 


१ ) महाराष्ट्र उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम 

१ ९ ३६ चे कलम ( ३ ) व ( ४ ) 

शासकीय अधिसुचना No.APM२०८१ / ३६३४०-४४०-११ - C , 
दि .०५.० ९ .१ ९ ८१ . 

३ ) या कार्यालयाची अंतीम अधिसुचना दि . १२.०६.२०२० 

- : अधिसुचना : 

क्रं . / जिउनि / पणन / कक्ष -२ / कृउबासहिं / पुर्ननियो / २२ दिनांक २६/०८/२०२२ 
ज्या अर्थी वाचले क्र . ०३ अन्वये कृषि उत्पन्न बजार समिती , सेनगव या 
बाजार समिती मध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समिती , हिंगोली कार्यक्षेत्रतील ५० 
गावांचा समावेश करण्यात आला आहे . 


ज्या अर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियम ) 
अधिनियम १ ९ ६३ मधील तरतुदीनुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , सेनगाव 
या बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात सद्यस्थितीत एकुण १२५ गावांचा समावेश 
आहे , व सेनगाव तालुका कार्यक्षेत्रातील काही गावांचा समावेश होणे बाकी 
आहे . 


ज्या अर्थी सेनगाव बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात सेनगाव तालुक्यातील 
बटवाडी या गावाचा समावेश वाचले क्र . ०३ चे अधिसुचने प्रमाणे झालेला 
नाही , त्यामुळे बटवाडी या गावाचा सेनगाव तालुका कार्यक्षेत्रातील कृषि 
उत्पन्न बाजार समितीमध्ये समावेश झाल्यास कृषि उत्पन्न बाजार समिती 
सेनगाव मध्ये महसुल क्षेत्रातील सर्व गावांचा समावेश होईल . 


ज्या अर्थी सेनगाव तालुक्यातील कृषि उत्पन्नाच्या खरेदी विक्रीचे कार्यक्षमतेने 
नियमन करण्यासाठी व सेनगाव कृषि उत्पन्न बाजार समितीची आर्थिक 
व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच राज्य सहकारी निवडणुक 
प्राधिकरण - मधील तरतुदींची परिणाकारक अंमलबजावणी करण्याच्या 
प्रयोजनासाठी सेनगाव कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे कार्यक्षेत्रात सेनगाव 
तालुक्यातील सर्व गावांचा समावेश करणे इष्ट झाले आहे . 


- 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


ज्या अर्थी हिंगोली कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रात सेनगाव 
तालुक्यातील बटवाडी या गावचा समावेश आहे . 


त्या अर्थी हिंगोली कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यक्षेत्रातुन बटवाडी 
हे गाव वगळुन हे गाव कृषि उत्पन्न बाजार समिती , सेनगाव कार्यक्षेत्रात 
समाविष्ट करण्याचा तसेच सेनगाव तालुका कार्यत्रातील सर्व गावे समाविष्ट 
करण्याचा उद्देश महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १ ९ ६३ चे कलम ३ व कलम ४ ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार या 
अधिसुचनेव्दारे जाहिर करण्यात येत आहे . 


त्या अर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनिसमन ) 
अधिनियम १ ९ ६३ चे कलम ( ३ ) ( १ ) व ( २ ) मधील तरतुदीनुसार ही अधिसुचना 
प्रसिध्द केल्याचे तारखेपासुन एक महिन्याचे आत आक्षेप / सुचना कार्यालयीन 
वेळेत : चौकशी अधिकारी तथा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( प्रशासन ) 
( पत्ता : - जुने जिल्हाधिकारी , कार्यालय अकोला रोड , हिंगोली जि . हिंगोली ) 
यांचेकडे दाखल करावेत . 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनिसमन ) नियम १ ९ ६७ 
मधील नियम ४ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , ( प्रशासन ) यांना चौकशी अधिकारी म्हणुन प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे . प्राधिकृत अधिकारी यांनी त्यांचेकडे दाखल झालेल्या आक्षेप व सुचनांवर 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) नियम १ ९ ६७ 
मधील नियम ४ ( २ ) मधील तरतुदीनुसार पुढील उचित कार्यवाही करावी व 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , हिंगोली यांचेकडे अहवाल सादर 

करावा . 


सदरची अधिसुचना वाचा क्र . ०१ व ०२ मधिल प्राप्त अधिकारानुसार 
आज दि . २६.०८.२०२२ रोजी माझे व शिक्कयानिशी निर्गमित करण्यात येत 

आहे . 


स्थळ : - हिंगोली 

दिनांक : - २६/०८/२०२२ 


( सं . ल . बोराडे ) 
जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था , हिंगोली . 


४ 


२२३ ९ 


उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन गाव तलाव क्र . ०२ रसुलाबाद ता . गेवराई जि.बीड साठी 
भुसंपादन 

अधिसुचना 


- 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर २२/२००३ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


२२४० 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


30 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०२ रसुलाबाद ता गेवराई . जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.३ ९ ( सरकारी गायरान ) 

०.९ ० 

०.२० 


१६७ 

१ ९ ६ 

१ ९ ७ पै 

१ ९ ७ पै 

एकुण 


०.७८ 


२.२७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव  ः गाव तलाव क्र . ०२ रसुलाबाद ता . गेवराई जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ०२ रसुलाबाद 
ता . गेवराई . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०२ रसुलाबाद 
ता . गेवराई जि.बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : ०५.० ९ .२०२२ 

ठिकाण : - बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


भाग १ - पुरवणी 


५ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / ०३ / २०० ९.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 
आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 


लन् 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . २ सिंदखेड ( अति ) 
ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 

२३१ पैकी 


२३१ पैकी 

२३१ पैकी 


एकुण 


क्षेत्र ( आर ) 

०.० ९ २५ 

०.०३५० 
०.०६७५ 
०.१ ९ .५ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .२ सिंदखेड ( अति ) ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . २ सिंदखेड ( अति ) ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .२ सिंदखेड ( अति ) ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 

लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

दिनांक : ०६ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


२२४१ 


६ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / सिआर / १५ / २०१२.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम ई 
अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , सदर 
अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


४ 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

J 


२२४२ 


अ.क्र . 

१ 


O ४ त ১0 ত 


३ 


४ 


५ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०३ पिंपळनेर 

ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 

८१ पै 


८१ पै 

८१ पै 

८१ पै 

८१ पै 

८१ पै 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.१४ 

०.०४ 

०.०३ 

१.०५ 

१.०२ 


०.०३ 

१.३१ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०३ पिंपळनेर ता . शिरूर का . जिल्हा : - बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ०३ पिंपळनेर ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०३ पिंपळनेर ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
स.नं. / ग.नं. क्षेत्र ( हे . आर ) 
लागु नाही . 

अ.क्र . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

दिनांक : ०६ / ० ९ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्र . ०२ मौ . पिंपळनेर ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 
अधिसुचना 

क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर १७ ९ / २००५ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 


३ 


Cw 


भाग १ - पुरवणी 


४ 


उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


५ 


६ 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - क्र . ०२ मौ . पिंपळनेर ता शिरूर कासार जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

१३६ 

०.२५ 

१३६ 

०.४७ 

१३६ 

०.२० 

१३६ 

०.२० 

१३६ 

०.१७ 

१३६ 

०.१८ 

एकुण 

१.४७ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .०२ मौ . पिंपळनेर ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र .०२ मौ . पिंपळनेर ता शिरुर 
कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०२ मौ . 
पिंपळनेर ता शिरूर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : २५.०८.२०२२ 

ठिकाण : - बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीयअधिकारी बीड 


८ 

उपविभागीय अधिकारी बीड , यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव 
तलाव क्र .०६ मौ.घोगसपारगांव ( कुमदळखोरी ) ता शिरूर कासार . जि . बीड 
साठी भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर ३१/२००७ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे आणि म्हणुन उक्त 


अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


१ 

२ 

३ 

४ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०६ मौ . घोगसपारगांव ( कुमदळखोरी ) ता 
शिरूर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 


५ 


२२४३ 


स.नं. / ग.नं. 

७१७ पै 

७१७ पै 

७१७ पै 

७१७ पै 

७३० पै 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.३६ 

०.१८ 


०.५ ९ 

०.३० 

०.४२ 

१.८५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .०६ मौ . घोगसपारगांव ( कुमदळखोरी ) ता 
शिरुर कासार जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र .०६ मौ . घोगसपारगांव 
( कुमदळखोरी ) ता शिरूर कासार जि . बीड या सार्वजनिक कामाचे 
प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


दिनांक : २५.०८.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०६ मौ . 
घोगसपारगांव ( कुमदळखोरी ) ता शिरूर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


२२४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


९ 


उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


जा.क्र .२०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर -२ ९ / ०८.- ज्या अर्थी भुमीसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश 
उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडों ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या जालना 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” 
असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


भाग १ - पुरवणी 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : दैठणा 


अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 


तालुका : घनसावंगी 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

८८ पै . 

९ ६ पै . 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

२.२१ 


०.४८ 


२.६ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . १ दैठणा ता . घनसावंगी 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौ . दैठणा ता . घनसावंगी , जि . जालना येथील 
पाझर तलावाच्या संपादनाबाबत . 


औरंगाबाद विभाग 


समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौ . दैठणा , ता . घनसावंगी 
येथील जमीन ओलीताखाली येणार आहे . या तलावा मुळे त्या लाभक्षेत्रातील 
जमीनीचे पाणीपातळीत भरुपर प्रमाणात वाढ होणार आहे . तसेच गावाच्या 
पिण्याच्या पाण्याचा , जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार 
आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगाराना रोजगाराची संधी मिळणार 
आहे . तसेच संपादन क्षेत्रालगतची जमीन ओलीती होणार असुन प्राप्त 
होणा - या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे व पर्यायाने खेड्यातील 
जीवनमान ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणार आहे . 


अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलाव चे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबांधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुर्नवसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची -५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ . सदरचा प्रकल्प सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न 
देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात 
आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प दुर्गम व सखोल शेत जमिनीवर असून त्यास 
शेतक - याची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : - २३.०८.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


१० 


२२४५ 


उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


- 


जा.क्र .२०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर -३ ९ / ०७- ज्या अर्थी 

भुमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या 
खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . 
संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे 
जिचा निर्देश ” उक्त अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसुचित केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) 
मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त 
जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . 


आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


२२४६ 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु 
आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ६ कासारवाडी ता . अंबड 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौ . कासारवाडी ता . अंबड , जि . जालना येथील 
पाझर तलावाच्या संपादनाबाबत . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौ . कासारवाडी , ता . 
अंबड येथील जमीन ओलीताखाली येणार आहे . या तलावा मुळे त्या 
लाभक्षेत्रातील जमीनीचे पाणीपातळीत भरुपर प्रमाणात वाढ होणार आहे . 
तसेच गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा , जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न 
मार्गी लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगाराना रोजगाराची 
संधी मिळणार आहे . तसेच संपादन क्षेत्रालगतची जमीन ओलीती होणार 
असुन प्राप्त होणा - या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे व पर्यायाने 
खेड्यातील जीवनमान ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणार आहे . 


१ . 


गाव : कासारवाडी तालुका : अंबड 

अनुक्रमांक 


२ . 

३ . 


४ . 


५ . 

६ . 


७ . 


अनुसूची -१ 
जमिनीचे वर्णन 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

३०० पै . 

३०१ पै . 

३०१ पै . 

३०१ पै . 

३०१ पै . 

३०२ पै . 

३०० पै . 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

०.२१ 

०.५४ 

०.५५ 

२.२१ 

०.९ ५ 


०.१४ 


०.२३ 

४.८३ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलाव चे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबांधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुर्नवसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ . सदरचा प्रकल्प सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न 
देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात 
आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प दुर्गम व सखोल शेत जमिनीवर असून त्यास 
शेतक - याची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : - २३.०८.२०२२ 

ठिकाण : - उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


HI 


उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये 

कलम ११ ( १ ) खालील अधिसुचना 

जा.क्र .२०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर -५६ / ०८.- ज्या अर्थी भुमीसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश 
उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडअ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


११ 


1 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त 
जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता 
आहे असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 


अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावती करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 

गाव : लालवाडी व लालवाडी तांडा तालुका : अंबड जिल्हा : जालना 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


४ . 


५ . 

६ . 


७ . 


२२४७ 


८ . 


९ . 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

१८२ पै . 

१८२ पै . 

१८३ पै . 

१८३ पै . 

१८३ पै . 

१८८ पै . 


१८ ९ पै . 

१८८ पै . 

१८८ पै . 

एकुण क्षेत्र 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

२.७४ 

२.३७ 

०.७३ 

०.४२ 

०.०५ 

०.२४ 

३.३० 

१.०० 


०.६६ 

११.५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . १ लालवाडी तांडा ता . अंबड 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौ . लालवाडी तांडा ता . अंबड जि . जालना 
येथील पाझर तलावाच्या संपादनाबाबत . 


२२४८ 


समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौ . लालवाडी व लालवाडी 
तांडा , ता . अंबड येथील जमीन ओलीताखाली येणार आहे . या तलावा मुळे 
त्या लाभक्षेत्रातील जमीनीचे पाणीपातळीत भरुपर प्रमाणात वाढ होणार 
आहे . तसेच गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा , जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा 
प्रश्न मार्गी लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेजरोजगाराना 
रोजगाराची संधी मिळणार आहे . तसेच संपादन क्षेत्रालगतची जमीन 
ओलीती होणार असुन प्राप्त होणा - या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे 
व पर्यायाने खेड्यातील जीवनमान ( STANDARD OFLIVING ) सुधारणार 
आहे . 


अनुसूची ३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलाव चे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबांधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुर्नवसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ . सदरचा प्रकल्प सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न 
देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात 
आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प दुर्गम व सखोल शेत जमिनीवर असून त्यास 
शेतक - याची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : - २३.०८.२०२२ 

ठिकाण : - उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


१२ 


भाग १ - पुरवणी 


उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) खालील 

अधिसुचना 


जा.क्र .२०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर ० ९ / ०८.- ज्या अर्थी भुमीसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश 
" उक्त अधिसुचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या जालना 
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त जमीन ” 
असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 

परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलाव चे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबांधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुर्नवसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्तनियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 

गाव : मंगुजळगाव तालुका : घनसावंगी 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


भुमापन किंवा 
गट क्रमांक 

३८ पै . 

३ ९ पै . 

५२ पै . 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 
( हेक्टर मध्ये ) 

०.०५ 

४.८१ 


१.९ ८ 

६.८४ 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ३ मंगुजळगाव ता . घनसावंगी 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौ . मंगुजळगांव ता . घनसावंगी जि . जालना 
येथील पाझर तलावाच्या संपादनाबाबत . 


समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौ . मंगुजळगांव ता . 
घनसावंगी जि . जालना येथील जमीन ओलीताखाली येणार आहे . या 
तलावा मुळे त्या लाभक्षेत्रातील जमीनीचे पाणीपातळीत भरुपर प्रमाणात वाढ 
होणार आहे . तसेच गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा , जनावरांच्या पिण्याच्या 
पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगाराना 
रोजगाराची संधी मिळणार आहे . तसेच संपादन क्षेत्रालगतची जमीन 
ओलीती होणार असुन प्राप्त होणा - या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे 
व पर्यायाने खेड्यातील जीवनमान ( STANDARD OFLIVING ) सुधारणार 

आहे . 


२२४ ९ 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 

नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची -५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ . सदरचा प्रकल्प सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न 
देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात 
आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प दुर्गम व सखोल शेत जमिनीवर असून त्यास 
शेतक - याची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : - २३.०८.२०२२ 

ठिकाण : - उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


२२५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


१३ 

उपविभागीय अधिकारी अंबड , यांजकडून 

प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ अन्वये कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना 


क्र . २०२२ / उविअअं / भुसं / सिआर -२३ / ०८ . - ज्या अर्थी भुमीसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात पुढे जिचा निर्देश 
उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसुचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमांच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


HI 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " 
असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक 
आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये 
या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 


परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल परंतु आणखी 
असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने यातरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन 
केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याकडून 
भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश ” उक्तनियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या अद्ययावती 
करणाचे कामहाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


" 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुमसंपादन अधिकारी , अंबड यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : जांबसमर्थ 


अनुक्रमांक 


१ . 


भाग १ - पुरवणी 


२ . 


अनुसूची १ 
जमिनीचे वर्णन 

तालुका : घनसावंगी 


भुमापन किंवा 

गट क्रमांक 

२० ९ पै . 

२० ९ पै . 

एकुण क्षेत्र 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हेक्टर मध्ये ) 

३.६० 

०.३२ 

३.९ २ 


अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - पाझर तलाव क्र . ५ जांबसमर्थ ता . घनसावंगी 
प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौ . जांबसमर्थ ता . घनसावंगी जि . जालना 
येथील पाझर तलावाच्या संपादनाबाबत . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौ . जांबसमर्थ ता . 
घनसावंगी जि . जालना येथील जमीन ओलीताखाली येणार आहे . या 
तलावा मुळे त्या लाभक्षेत्रातील जमीनीचे पाणीपातळीत भरुपर प्रमाणात वाढ 
होणार आहे . तसेच गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा , जनावरांच्या पिण्याच्या 
पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे . या पाझर तलावाच्या कामामुळे बेरोजगाराना 
रोजगाराची संधी मिळणार आहे . तसेच संपादन क्षेत्रालगतची जमीन 
ओलीती होणार असुन प्राप्त होणा - या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे 
व पर्यायाने खेड्यातील जीवनमान ( STANDARD OFLIVING ) सुधारणार 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
प्रकल्प हा सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न देणारी व 
लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलाव चे संपादन करण्यात आलेले 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम व सखोल शेतजमीनीवर असून त्यास 
शेतक - यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाणबांधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे 
पुर्नवसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

अ . सदरचा प्रकल्प सिंचन क्षेत्रातील जमीन अधिकाधिक फायदेशीर उत्पन्न 
देणारी व लाभदायक व्हावी यासाठी या पाझर तलावाचे संपादन करण्यात 
आलेले आहे . सदरचा प्रकल्प दुर्गम व सखोल शेत जमिनीवर असून त्यास 
शेतक - याची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधीत 
होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती विस्थापीत होत नसल्यामुळे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

सबब प्रशासक नियुक्तीचाप्रश्नच उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय 
अंबड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : - २३.०८.२०२२ 

ठिकाण : उपविभागीय अधिकारी कार्यालय अंबड 


उपविभागीय अधिकारी अंबड . 


१४ 

उप - विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी निलंगा यांजकडून 
( भूसंपादन विभाग ) 
अधिसूचना 

( भुसंपादन अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) मधील कलम १ ९ 
अन्वये ) 

- 

क्र . २०२० / भु . सं / सिआर २५ - ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुसंपादन अधिकारी निलंगा यांनी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम ” असा 
केला आहे . ) यांच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन , अधिसुचना क्रांक - २०२० / भुसं / सिआर 
२५ दिनांक १३/०१/२०२२ व महाराष्ट्र शासन राजपत्र गुरुवार ते बुधवार 
जानेवारी २०-२६ , २०२२ भाग पुरवनी १ पान क्र . ३६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसुचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसुचीत केले आहे की , या 
सोबत जोडलेल्या अनुसुची एक मध्ये अधिक तपशीलावर वर्णन केलेल्या 
जमीनीची , अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी 
निलंगा यांनी कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , 
कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत समुचित शासन 
तथा जिल्हाधिकारी , लातूर यांची खात्री पटली आहे आणि म्हणुन , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदी अन्वये उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे 
घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधियिमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथ 
भुसंपादन अधिकारी निलंगा यास पदनिर्देशीत करीत आहे . 


परिशिष्ट- १ 

संपादीत करावयाच्या जमीनीचे वर्णन 

औराद - तगरखेडा रस्त्यावर तेरणा नदीवर उच्चस्तरीय पुलाचे उर्वरीत 
बांधकाम पोहच रस्ता कामासाठी 

गावाचे नाव औराद शा . ता . निलंगा जिल्हा लातूर 


अनुक्रमांक 


१ 


२२५१ 


२ 


३ 


भुमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 

मौ . औराद शा . ता . निलंगा जि . लातूर 

३ 

३ 

५ 


एकुण 


क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


०.२३ 


०.१४ 


०.०१ 


०.३८ 


२२५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -२ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन 


समाजाला होणारे लाभ 


औराद - तगरखेडा रस्त्यावर तेरणा नदीवर उच्चस्तरीय पुलाचे उर्वरीत बांधकाम 
पोंहच रस्ता कामासाठी मौ . औराद शा . ता . निलंगा जिल्हा लातूर 


ठिकाण : लातुर 
दिनांक : २०/०५/२०२२ . 


औराद - तगरखेडा रस्त्यावर तेरणा नदीवर उच्चस्तरीय पुलाचे उर्वरीत बांधकाम 
पोहच रस्ता कामासाठी 

मौ . औराद शा . तगरखेडा , ता . निलंगा गावासाठी जाणे येणे सोयीचे होणार 
आहे . 


परिशिष्ट -३ 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

सदरील भुसंपादन प्रक्रियेमुळे कोणतेही व्यक्ती / कुटुंब सद्यस्थितीमध्ये विस्थापीत होण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही . 


परिशिष्ट -४ 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका - याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . 
महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र दिनांक २६ एप्रिल २०१८ नुसार ( SIA ) ची गरज नाही . 


१५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५.०४.२०२२ . 
२ ) श्री . के . एस . सुर्यवंशी , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , निलंगा यांचा दिनांक 
११.०४.२०२२ ते १३.०४.२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 

करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २७०७ / २०२२- श्री . के . एस . सुर्यवंशी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक ११.०४.२०२२ ते १३.०४.२०२२ 
पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ .०४.२०२२ 
व १०.०४.२०२२ रोजी अनक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दिनांक 
१४.०४.२०२२ व १५.०४.२०२२ रोजी अनुक्रमे भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब 
आंबडेकर जयंती व गुड फ्रायडे निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 


श्री . के . एस . सुर्यवंशी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . के . एस . सुर्यवंशी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल 


श्री . के.एस. सुर्यवंशी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - १६ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


( पृथ्वीराज बी.पी. ) 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


१६ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ . दिनांक ०५ / ०४ / 
/ २०२२ . 


२ ) श्री . वाय . पी . मनाठकर , जिल्हा न्यायाधीश - २ , उदगीर यांचा 
दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र ./ ( प्रशा ) / २७०८ / २०२२ . - श्री . वाय.पी. मनाठकर , जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उदगीर यांची दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३ / 
०४/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / 
०४/२०२२ व १०/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच 
पुढे दिनांक १४/०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व गुड फ्रायडे निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या 
लाभासह मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . वाय.पी. मनाठकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


औरंगाबाद विभाग 

श्री . वाय.पी. मनाठकर , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उदगीर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


श्री . वाय . पी . मनाठकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - १६ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ . दिनांक ०५ / 
०४/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 


श्री . आर . बी . गिरी . दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उदगीर यांचा 
दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र . / ( प्रशा ) / २७० ९ / २०२२ - श्री . आर . बी . गिरी . दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उदगीर यांची दिनांक ११/०४/२०२२ . ते १३/०४/२०२२ पर्यतची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १० / ०४ / 
२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दिनांक १४ / ०४ / 
२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती व गुड फ्रायडे निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करण्यात 
येते.तसेच त्यांना दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १६ / ०४ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . आर . बी . गिरी . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . आर . बी . गिरी . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . आर.बी.गिरी . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - १६ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१८ 


२२५३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडूनत 

पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ . दिनांक ०५ / 
०४/२०२२ . 


२ ) श्री.डी.पी. रागीट , जिल्हा न्यायाधीश - २ , लातूर यांचा दिनांक ११ / 
०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २७१०/२०२२ श्री डी . पी . रागीट , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , लातूर यांची दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ पर्यतची 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १० / 
०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दिनांक १४ / 
०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती व गुड फ्रायडे निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करण्यात 
येते.तसेच त्यांना दिनांक ०८ / ०४ // २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . डी.पी. रागीट . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री.डी.पी. रागीट . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , लातूर पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात 
येईल . 


श्री . डी . पी . रागीट . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२१ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - १६ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१ ९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ११/२०२२ , दिनांक ०५ / ०४ / 

२०२२ . 


२ ) श्री . एन . आर . तळेकर , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर यांचा 
दिनांक ११ / ०४ / २०२२.ते १३/०४/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


२२५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


कार्यालयीन आदेश 

क्र ./ ( प्रशा ) / २७११ / २०२२- श्री . एन . आर . तळेकर , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ 
पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ९ / ०४ / २०२२ ते 
१०/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दिनांक 
१४/०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती व गुड फ्रायडे निमित्त असलेल्या सुट्टंयाच्या लाभासह 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . एन . आर . तळेकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एन . आर . तळेकर . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . न 


श्री . एन . आर . तळेकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातून , दिनांक : - १६ एप्रिल , २०२२ 


प्रमुख 


२० 


सुरेखा कोसमकर 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ११/२०२२ , दिनांक ०५ / ०४ / 

२०२२ 


२ ) श्रीमती एस . डी . अवसेकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
लातूर यांचा दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्र ./ ( प्रशा ) / २७१२ / २०२२ - श्रीमती एस . डी . अवसेकर , सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर यांची दिनांक ११/०४/२०२२ ते १३/०४/२०२२ 
पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व 
१०/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दिनांक 
१४/०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब 
आंबेडकर जयंती व गुड फ्रायडे निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


भाग १- पुरवणी 

श्रीमती एस . डी . अवसेकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती एस.डी.अवसेकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . डी . अवसेकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - १६ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५ / 
०४/२०२२ . 


२ ) श्री . ए.एस.आलेवार ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर 
लातूर यांचा दिनांक १२/०४/२०२२ व १३/०४/२०२२ रोजीची ( ०२ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २७१३/२०२२ श्री ए . एस . आलेवार . ७ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक १२/०४/२०२२ व १३ / 
०४/२०२२ रोजीची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १४ / 
०४/२०२२ व १५/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे भारतरत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
जयंती व गुड फ्रायडे निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १२/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून 
ते दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . ए . एस . आलेवार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . ए.एस.आलेवार . हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री.ए.एस.आलेवार यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - १६ एप्रिल , २०२२ अ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २८०० / २०२२ श्री . ए . एस . आलेवार . 
७ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांची दिनांक १८ / ०४ / 
२०२२ व १ ९ / ०४ / २०२२ रोजीची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक १७/०४/२०२२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह , 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीनवेळेनंतरपासून ते दिनांक २०/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


२२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १२४/२०२१ , दिनांक ०७ / 
०६/२०२१ . 


२ ) श्री . पी.बी. लोखंडे . सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर यांचा 
दिनांक २८/०३/२०२२ ते ०१/०४/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक प्रशासन विभाग जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २८०८/२०२२ श्री.पी. बी . लोखंडे . 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर यांची दिनांक २८/०३/२०२२ ते ०१/०४/२०२२ पर्यतची ०५ दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २७/०३/२०२२ रोजी रविवार तसेच पुढे 
दिनांक ०२/०४/२०२२ व ०३/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे गुढी पाडवा व 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करण्यात येते . तसेच 
त्यांना दिनांक २६/०३/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०४/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री.पी.बी. लोखंडे हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . पी . बी . लोखंडे . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री.पी. बी . लोखंडे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०६/२०२१ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ०४ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५ / ०४ / 

२०२२ . 


२ ) श्री . ए.एस.आलेवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर 
लातूर यांचा दिनांक १८/०४/२०२२ व १ ९ / ०४ / २०२२ रोजीची ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


२२५५ 


श्री . ए.एस.आलेवार . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . ए . एस . आलेवार . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदांवर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . ए . एस . आलेवार यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांक : - २१ एप्रिल २०२२ 


प्रमुख 


सुरेखा कोसमकर 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 
२ ) श्री . पी . डी . कोळेकर . दिवाणी न्यायाधीश क स्तर औसा यांचा 
दिनांक ११/०४/२०२२ ते १६/०४/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २७४ ९ / २०२२ श्री . पी . डी . कोळेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , औसा यांची 
दिनांक ११/०४/२०२२ ते १६/०४/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १०/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे 
दुसरा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दिनांक १७/०४/२०२२ रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना 
दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ / 
०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री . पी . डी . कोळेकर हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


२२५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


श्री . पी.डी. कोळेकर . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , औसा या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . पी . डी . कोळेकर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५ / ०४ / २०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , 

दिनांक : - १८ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 

२ ) श्रीमती एस . सी . निर्मळे . ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर . 
लातूर यांचा दिनांक ११/०४/२०२२ ते १६/०४/२०२२ पर्यतची ( ०८ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनेज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २७४८/२०२२ श्रीमती . एस . सी . निर्मळे , 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
यांची दिनांक ११/०४/२०२२ ते १६/०४/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसाची 
लातूर 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ० ९ / ०४ / २०२२ व १०/०४/२०२२ रोजी 
अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार तसेच पुढे दिनांक १७/०४/२०२२ रोजी 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करण्यात येते तसेच 
त्यांना दिनांक ०८/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ / 
०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . सी . निर्मळे . हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व प्रथम वर्ग न्यायादडांधिकारी , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती एस.सी. निर्मळे . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः -१८ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 
२ ) श्रीमती ए . ए . पुंड . सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर . लातूर यांचा 
दिनांक १८/०४/२०२२ ते २२/०४/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २८६० / २०२२- श्रीमती ए . ए . पुंड सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक 
१८/०४/२०२२ ते २२/०४/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक १७/०४/२०२२ रोजी रविवार तसेच पुढे दिनांक २३ / ०४ / २०२२ / 
व २४/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक १६ / ०४ / 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते २५ / ०४ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्रीमती ए.ए.पुंड . हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती ए.ए. पुंड . हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती ए . ए . पुंड . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर , दिनांकः- २५ एप्रिल , २०२२ 


प्रमुख 


सुरेखा कोसमकर 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२७ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 
२ ) श्री . व्ही एस शिंदे २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर . लातूर . यांचा 
दिनांक १८/०४/२०२२ ते २२/०४/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २८५ ९ / २०२२ - श्री . व्ही . एस . शिंदे २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची 
दिनांक १८/०४/२०२२ ते २२/०४/२०२२ पर्यतची ( ०५ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे दिनांक १७/०४/२०२२ रोजी रविवार तसेच पुढे दिनांक 
२३ / ०४ / २०२२ / व २४/०४/२०२२ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना 
दिनांक १६/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते २५ / ०४ / २०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 

येते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


औरंगाबाद विभाग 

श्री.व्ही.एस.शिंदे . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . व्ही . एस . शिंदे . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . व्ही . एस . शिंदे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , दिनांक : - २५ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 

२ ) श्री.आर.बी.हानवते . दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर . रेणापूर यांचा दिनांक 
२१/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ पर्यतची ( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २ ९ ६ ९ / २०२२ - श्री . आर . बी . हानवते . दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर यांची दिनांक 
२१/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ पर्यतची ( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा , सदरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


श्री.आर.बी. हानवते . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . आर . बी . हानवते . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली . 


श्री.आर.बी.हानवते . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ३० एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२२५७ 


२ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 
२ ) श्री . बी . सी . कांबळे , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश , लातूर यांचे 
दिनांक ०२/०५/२०२२ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची विनावेतनी रजा ( Leave 
Without Pay ) मंजूर करणेबाबतचे पत्र जा . क्र . ६८१४/२०२२ , दिनांक २ ९ / 
०४/२०२२ . 


आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २ ९ ४८ / २०२२ - श्री . बी . सी . कांबळे , अतिरिक्त 
सह जिल्हा न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ०२/०५/२०२२ रोजीची ( ०१ ) 
दिवसांची विनावेतनी रजा ( Leave Without Pay ) रजेच्या मागे दिनांक 
०१/०५/२०२२ रोजी महाराष्ट्र दिन व रजेच्या पुढे दिनांक ०३/०५/२०२२ 
रोजी रमजान ईद निमित्य असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक ०१/०५/२०२२ पासून ते दिनांक ०४ / ०५ / 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


श्री . बी . सी . कांबळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 

लातूर : - २ ९ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 
२ ) श्री . एस . डी . यादव . सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर . रेणापूर यांचा 
दिनांक २१/०४/२०२२ ते २६/०४/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २ ९ १ ९ / २०२२ . - श्री . एस . डी . यादव . सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर यांची 
दिनांक २१/०४/२०२२ ते २६/०४/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची उपभोगलेली 
अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्री . एस . डी . यादव . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री.एस. डी . यादव . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . एस . डी . यादव यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०७/०६/२०२१ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांकः -२८ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२२५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


३१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 
२ ) श्री . बी . व्ही . दिवाकर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर . उदगीर 
यांचा दिनांक २५/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २ ९ ४० / २०२२ - श्री . बी . व्ही . दिवाकर सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , उदगीर 
यांची दिनांक २५/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २३/०४/२०२२ व २४/०४/२०२२ रोजी 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २२/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते २ ९ / ०४ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . बी . व्ही . दिवाकर . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . बी . व्ही . दिवाकर . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , उदगीर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . बी . व्ही . दिवाकर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः -२ ९ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 
२ ) श्रीमती व्ही . व्ही . सुपेकर , २ रेसह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर . उदगीर . 
यांचा दिनांक २५/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २ ९ ४१ / २०२२- श्रीमती व्ही . व्ही . सुपेकर , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
उदगीर यांची दिनांक २५/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २३/०४/२०२२ व २४/०४/२०२२ रोजी 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २२/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते २ ९ / ०४ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

श्रीमती व्ही . व्ही . सुपेकर . हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग 
न्यायदंडाधिकारी , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती व्ही . व्ही . सुपेकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती व्ही . व्ही . सुपेकर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - २ ९ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 

२ ) श्री.डी. आर.कुलकर्णी . ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , निलंगा 
यांचा दिनांक २५/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २ ९ ४२ / २०२२. - श्री . डी.आर.कुलकर्णी . ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , निलंगा 
यांची दिनांक २५/०४/२०२२ ते २८/०४/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २३/०४/२०२२ व २४/०४/२०२२ रोजी 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , 
मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २२/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते २ ९ / ०४ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . डी . आर . कुलकर्णी हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . डी . आर . कुलकर्णी . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , निलंगा 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . डी . आर . कुलकर्णी यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - २ ९ एप्रिल , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ २२५ ९ 

श्री.के.एम. कायंगुडे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः- ११ मे , २०२२ 


३४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः -१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५/०४/२०२२ . 
२ ) श्री . डी . एम . झाटे . सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उदगीर यांची दिनांक 
६/०५/२०२२ ते ७/०५/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांची परावर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 


प्रमाणपत्र . 

४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
कार्यालयातील आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३२५६ / २०२२ - श्री . डी . एम झाटे . सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उदगीर यांच्या 
दिनांक ०६/०५/२०२२ व ७/५/२०२२ रोजीच्या ( ०२ ) दिवसांची वैद्यकीय 
कारणांवरुन उपभोगलेली परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

श्री . डी . एम . झाटे . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांच पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री.डी. आर.झाटे . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उदगीर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री . डी . एम . झाटे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात 
आला होता . 

लातूर . दिनांकः- १२ मे , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५.०४.२०२२ . 
२ ) श्री . के . एम . कायंगुडे . २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर यांचा 
दिनांक ० ९ .०५.२०२२ ते १०.०५.२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३२१३ / २०२२- श्री . के.एम. कायंगुडे . २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर 
याची दिनांक ९ / ०५ / २०२२ व १०/०५/२०२२ रोजीची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०८/०५/२०२२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टीच्या लाभासह मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री.के.एम. कायगुंडे . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एम . कायंगुडे . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक 
०५.०४.२०२२ . 


२ ) श्री . के . एस . सुर्यवंशी . दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर निलंगा यांचा दिनांक 
२८०४.२०२२ ते ३० / ०४ / २०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / २ ९ ८३ / २०२२- श्री . के.एस.सुर्यवंशी . दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक २८/०४/२०२२ ते ३० / ०४ / 
२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०१ / ०५ / 
२०२२ रोजी महाराष्ट्र दिन निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 
करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक २७/०४/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०२/०५/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . के . एस . सुर्यवंशी . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एस . सुर्यवंशी . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . के . एस . सुर्यवंशी यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः -०२ मे , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२२६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५ / ०४ / 

२०२२ . 


२ ) श्री . आर.बी. हानवते . दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर . रेणापूर यांचा 
दिनांक ३०/०४/२०२२ ते ०२/०५/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३१०० / २०२२- श्री . आर . बी . हानवते . दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर यांची 
दिनांक ३०/०४/२०२२ ते ०२/०५/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची उपभोगलेली 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ०३/०५/२०२२ रोजी रमजान ईद निमित्त 
असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


श्री . आर . बी . हानवते . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . आर . बी . हानवते . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , रेणापूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . आर . बी . हानवते . यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५ / ०४ / २०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांक : - ०५ मे , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३८ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक 
०५/०४/२०२२ . 


२ ) श्रीमती.एस . डी . अवसेकर , सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर 
यांचा दिनांक १ ९ / ०५ / २०२२ ते २१/०५/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३३८० / २०२२- श्रीमती . एस . डी . अवसेकर , 
सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर यांची दिनांक १ ९ / ०५ / २०२२ ते 
२१/०५/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
२२/०५/२०२२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 


भाग १ - पुरवणी 

करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक १८/०५/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३/०५/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्रीमती एस.डी. अवसेकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती एस . डी . अवसेकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती एस.डी. अवसेकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५ / ०४ / २०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - २३ मे , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


३ ९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५.०४.२०२२ . 
२ ) श्री.आर.बी . हानवते , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , रेणापूर यांचा 
दिनांक २०/०५/२०२२ रोजीची ( ०१ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३४०८ / २०२२- श्री . आर . बी . हानवते . दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , रेणापूर यांची 
दिनांक २०/०५/२०२२ रोजीची ( ०१ ) दिवसाची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . आर . बी . हानवते , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . आर . बी . हानवते , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , रेणापूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . आर . बी . हानवते , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येत येईल . 

लातूर , दिनांकः- २३ मे , २०२२ . 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


४० 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक 
०५/०४/२०२२ . 

२ ) श्री . के . एस . सुर्यवंशी , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , निलंगा यांचा दिनांक 
२४/०५/२०२२ ते २७/०५/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३५५६/२०२२ - श्री . के . एस . सुर्यवंशी . दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक २४/०५/२०२२ ते २७/०५/२०२२ 
पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २८/०५/२०२२ व 
२ ९ / ०५ / २०२२ रोजी अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक 
२३/०५/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ३०/०५/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्री . के . एस . सुर्यवंशी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . के . एस . सुर्यवंशी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . के . एस . सुर्यवंशी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर . दिनांकः -३० मे , २०२२ 


के . एस . तोतला 

प्र प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


४१ 


प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५.०४.२०२२ . 

२ ) श्री.ए.एस.मुंडे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर यांचा 
दिनांक २५/०५/२०२२ ते २७/०५/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३५५७ / २०२२- श्री . ए . एस . मुंडे ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर यांची दिनांक २५/०५/२०२२ ते २७/०५/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २८/०५/२०२२ व २ ९ / ०५ / २०२२ रोजी 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर 
करण्यात येते.तसेच त्यांना दिनांक २४/०५/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते २७/०५/२०२२ रोजीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


२२६१ 


श्री . ए . एस . मुंडे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . ए . एस . मुंडे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . ए . एस . मुंडे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ३० मे , २०२२ 


के . एस . तोतला 

प्र प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


४२ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२१ , दिनांक ०५.०४.२०२२ . 
२ ) श्री.डी.आर . कुलकर्णी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , निलंगा 
यांचा दिनांक २५/०५/२०२२ ते २७/०५/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३५५५ / २०२२- ) श्री . डी . आर . कुलकर्णी , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
निलंगा यांची दिनांक २५/०५/२०२२ ते २७/०५/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २८/०५/२०२२ व २ ९ / ०५ / २०२२ रोजी 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , 
मंजूर करण्यात येते.तसेच त्यांना दिनांक २४/०५/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते ३०/०५/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री डी . आर . कुलकर्णी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल 


श्री डी . आर . कुलकर्णी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी , 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


· 


श्री डी . आर . कुलकर्णी यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - ३० मे , २०२२ 


के . एस . तोतला 

प्र प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२२६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


४३ 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १११/२०२२ , दिनांक ०५ / ०४ / 


२०२२ . 

२ ) श्री . जे . एम . दळवी , जिल्हा न्यायाधीश - ४ , लातूर यांची दिनांक ०१ / 
०६/२०२२ ते ०४/०६/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 

करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३५६३ / २०२२- ) श्री . जे . एम . दळवी , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक 
०१/०६/२०२२ ते ०४/०६/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक ३१/०५/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०४/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री जे . एम . दळवी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री जे . एम . दळवी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री जे . एम . दळवी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०५/०४/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . 

दिनांक : - ३१ मे , २०२२ . 


के . एस . तोतला 
प्र.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


४४ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती आर . एच . झा . सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , लातूर 
यांचा दिनांक ०७/०६/२०२२ ते १४/०६/२०२२ पर्यतची ( ०८ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३ ९ १२ / २०२२- ) श्रीमती आर . एच . झा , सह 
दिवाणी न्यायाधिश क . स्तर लातूर यांची दिनांक ०७/०६/२०२२ ते 
१४/०६/२०२२ पर्यतची ( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . 
तसेच त्यांना दिनांक ०६/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते १५ / 
०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

श्रीमती आर . एच . झा . हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती आर . एच . झा . हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधिश क . स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्रीमती आर . एच . झा , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - १६ जुन , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री.व्ही . व्ही . गायकवाड , जिल्हा न्यायाधीश -१ , अहमदपूर यांचा दिनांक 
१३/०६/२०२२ ते १५/०६/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३ ९ १३ / २०२२- ) 

श्री व्ही . व्ही . गायकवाड , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , अहमदपूर यांची दिनांक १३/०६/२०२२ ते 
१५/०६/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
११/०६/२०२२ व १२/०६/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना 
दिनांक १०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते १६/०६/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री व्ही . व्ही . गायकवाड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री व्ही . व्ही . गायकवाड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री व्ही . व्ही . गायकवाड यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - १६ जुन , २०२२ 


J 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 

व 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


४६ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . पी . एस . शिंदे , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर उदगीर यांचा दिनांक 
०७/०६/२०२२ ते १०/०६/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३ ९ १४ / २०२२- ) श्री पी . एस . शिंदे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर उदगीर यांची दिनांक ०७/०६/२०२२ ते १० / ०६ / 
२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ११ / ०६ / 
२०२२ व १२/०६/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . 


श्री पी . एस . शिंदे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री पी . एस . शिंदे हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधिश व स्तर , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री पी . एस . शिंदे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - १६ जुन , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . ए . एस . जरुडे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधिश क . स्तर 
अहमदपूर यांचा दिनांक ०७/०६/२०२२ ते १५/०६/२०२२ पर्यतची ( ० ९ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३ ९ १५ / २०२२- श्री ए . एस . जरुडे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर अहमदपुर यांची दिनांक ०७/०६/२०२२ 
ते १५/०६/२०२२ पर्यतची ( ० ९ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात 
येते . तसेच त्यांना दिनांक ०६/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
१६/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . ए . एस . जरुडे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


२२६३ 


श्री . ए . एस . जरुडे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अहमदपुर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . ए . एस . जरुडे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - १६ जुन , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


४८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . जे . एम . दळवी , जिल्हा न्यायाधीश - ३ , लातूर यांची 
दिनांक ०८/०६/२०२२ ते १०/०६/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ३७ ९ ६ / २०२२ श्री जे . एम . दळवी , 
जिल्हा न्यायाधीश ३ , लातूर याची दिनांक ०८/०६/२०२२ ते 
१०/०६/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक ११/०६/२०२२ व १२/०६/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . 
तसेच त्यांना दिनांक ०७/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते १३ / 
०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


- 


श्री . जे . एम . दळवी , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री.जे. एम . दळवी , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -३ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


श्री जे . एम . दळवी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः- १३ जुन , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२२६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


४ ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६० / २०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्रीमती एस . डी . अवसेकर , सचिव , जिल्हा विधी प्राधिकरण , 
लातूर यांचा दिनांक १३/०६/२२ ते १५/०६/२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४०४८ / २०२२- श्रीमती एस . डी . अवसेकर , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर यांच्या दिनांक १३/०६/२०२२ 
ते १५/०६/२०२२ पर्यतच्या ( ०३ ) दिवसांच्या उपभोगलेल्या अर्जित रजेस , 
दिनांक ११/०६/२०२२ व १२/०६/२०२२ रोजीच्या सुट्टयांच्या लाभासह , कार्योत्तर 
मंजूरी देण्यात येते . 


श्रीमती एस . डी . अवसेकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्रीमती एस . डी . अवसेकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्रीमती एस . डी . अवसेकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांकः- २० जून , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . के . एस . तोतला , जिल्हा न्यायाधीश - २ , लातूर यांचा 
दिनांक १७/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४०४७ / २०२२- श्री के . एस . तोतला , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर यांची दिनांक १७/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ 
पर्यतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक १ ९ / ०६ / २०२२ 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या लाभासह , मंजूर करण्यात येते . 


भाग १ - पुरवणी 

श्री के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री के . एस . तोतला , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे 
चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री के . एस . तोतला , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ 
च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक २० जुन , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर 
लातूर यांचा दिनांक १३/०६/२०२२ ते १८/०६/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४०४५ / २०२२- श्री जे . सी . ढेंगळे , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , लातूर यांची दिनांक १३/०६/२०२२ ते 
१८/०६/२०२२ पर्यतची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
११/०६/२०२२ व १२/०६/२०२२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार व 
रजेच्या पुढे दिनांक १ ९ / ०६ / २०२२ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांच्या 
लाभासह , मंजूर करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक १०/०६/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते २०/०६/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री जे . सी . ढेंगळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री जे . सी . ढेंगळे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय 
आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांक : - २० जुन , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


५२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . एन . आर . तळेकर , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर लातूर 
यांचा दिनांक १४/०६/२०२२ ते १७/०६/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 


रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४०४४ / २०२२- श्री एन . आर . तळेकर , 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , लातूर यांची दिनांक १४/०६/२०२२ ते 
१७/०६/२०२२ पर्यतची ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 
श्री एन . आर . तळेकर , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

. 


श्री एन . आर . तळेकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री . एन . आर . तळेकर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 

लातूर . दिनांकः -२० जुन , २०२२ 


. 


सुरेखा कोसमकर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . एस . एन . भोसले . ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर 
लातूर यांचा दिनांक १५/०६/२२ व १६/०६/२२ या ( ०२ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारणांवरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४०४३ / २०२२- श्री एस . एन . भोसले ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर यांच्या दिनांक १५/०६/२०२२ 
व १६/०६/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या 
परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


श्री . एस . एन . भोसले , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एस . एन . भोसले , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


२२६५ 


श्री . एस . एन . भोसले यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 

दिनांक : - २० जून , २०२२ 


लातूर . 


J 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


५४ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक 
०८/०६/२०२२ . 


२ ) श्री . ए . बी . मरलेचा , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर निलंगा 
यांचा दिनांक १५/०६/२०२२ व १७/०६/२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४०४२ / २०२२- श्री ए . बी . मरलेचा , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा यांची दिनांक १५/०६/२०२२ ते १७ / ०६ / 
२०२२ पर्यतची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , मंजूर करण्यात येते . तसेच 
त्यांना दिनांक १४/०६/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
१८/०६/२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . ए . बी . मरलेचा , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


श्री ए . बी . मरलेचा , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 

लातूर . 

दिनांकः -२० जून , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


२२६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा ) / ४०११ / २०२२ - श्री . एन . बी . राठोड , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , औसा यांच्या दिनांक ० ९ / ०६ / २०२२ व 
१०/०६/२०२२ या ( ०२ ) दिवसांच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या 
परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येते . 


५५ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : - १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक १६०/२०२२ , दिनांक ०८ / 
०६/२०२२ . 


२ ) श्री . एन . बी . राठोड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
औसा यांची दिनांक ९ / ६ / २२ व १०/६/२२ या ( ०२ ) दिवसांची परावर्तीत 
रजा वैद्यकिय कारंणावरुन मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 


भाग १ - पुरवणी 


४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एन . बी . राठोड , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


श्री . एन . बी . राठोड , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात 
तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . एन.बी. राठोड , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक ०८/०६/२०२२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 

लातूर . दिनांक : - २० जून , २०२२ 


सुरेखा कोसमकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


C 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २० ] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


प्रशासक , नगर परिषद यांजकडून 
उदगीर नगर परिषद , जि . लातूर 


जाहीर सुचना 

जा . उनप / नरवि / कावि- १११३ / २०२२- महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम कलम ३७ ( १ ) अन्वये मंजूर विकास 
योजनेत किरकोळ फेरबदल करणेबाबत . 


औ भाग १ अ - २० 


विकास योजना , उदगीर ( यापुढे उक्त विकास योजना 
म्हणून ओळखलेली ) ही शासनाने नगर विकास विभाग अधिसुचना 
टीपीएस ३७११ / १८२५ / CR- १७७ / २०११ / UD - ३० 
दिनांक ०३ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजूर केलेली आहे . 

क्र . 


उक्त विकास योजना आराखडयातील सर्वे नं . २८७ व 
२३६ मधील आरक्षण क्र . ३८ या जागेवर सध्याचे असलेले 
फेअर ग्राउंड या आरक्षणात महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम 
कलम ३७ ( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल करण्याचे नियोजन 


५ ९ 


प्राधिकरण यांचे मत आहे . व अशा प्रकारचा निर्णय उदगीर 
नगर परिषद प्रशासकीय ठराव क्र . ७३ दिनांक ११/०८/२०२२ 
अन्वये घेण्यात आला आहे . 


यानुसार सदर आरक्षण बदलाबाबत ज्या कोणास कोणत्याही 
सुचना व हरकती द्यावयाच्या असल्यास त्यांनी ही अधिसुचना 
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन 
३० दिवसाच्या आत उदगीर नगर परिषदकडे लेखी स्वरुपात 
सादर कराव्यात . 


सादर करण्याचा पत्ता : 

नगर परिषद उदगीर , 

नगर परिषद मुख्यालय , हुतात्मा स्मारक उदगीर 
नांदेड - बिदर रोड , उदगीर पिन -४१३५१७ 
ठिकाण उदगीर 

दिनांक २२/०८/२०२२ 


मुख्याधिकारी 

नगर परिषद उदगीर . 


& o 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ : भाद्रपद , १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

By Udgir Municipal Council , District Latur 


Public Notice 


By Administrator , Municipal Council 

Minor modification in approved development plan 
under section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional & town 
planning Act , 1966 


Development plan , Udgir ( herein after referred to as 
the said Development plan . ) has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department 
Notification no . -TPS 3711 / 1825 / CR - 177 / 2011 / UD - 30 
dated 03 April 2012 . 


In the said development plan survey no . 287 and 236 
reservation no . 38 the Planning Authority is of the opinion to 
make minor modification under Section 37 ( 1 ) of the 


भाग १ अ- पुरवणी 

Maharashtra Regional & Town Planning Act in the existing 
fair ground reservation of this site . And such decision has 
been passed vide Udgir Nagar Parishad administrative 
resolution no . 73 dated 11/08/2022 . 


According to this , anyone who wants to give any 
suggestion or objection regarding the said minor modification 
should submit in writing to Udgir Nagar Parishad within 30 
days from the date of publication of this notification in the 
official Gazette Government of Maharashtra . 


Address to Submit : 

Municipal Council Udgir , 

Nagar Parishad main office in front of hutattma smark , Udgir 
Nanded Bidar Road , Udgir Pin . - 413517 
Place - Udgir 

Dated 22/08/2022 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


